परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा 
कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब 
निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त 
झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि 
सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त 
झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान 
अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- रानियो-२०२३/प्र.क्र.५७/ सेवा ४, 
दिनांक २४.८.२०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

(9) परिशिष्ट-१, मधील ब-१ येथे मुद्दा क्रमांक १.६ मध्ये उपशीर्ष “(१२)” ऐवजी “(१४)” असे 

वाचण्यात यावे. 

(२) परिपत्रकात नमूद शासनाचे अंशदान, त्यावरील व्याज व सानुग्रह अनुदानाच्या सांकेतांक 

“(१०२४४०१)” ऐवजी “(००७१०२४४०१)”, “(199024309)” ऐवजी “(00199024309)” व 

“(४९५१३४०१)” ऐवजी “(००४९५१३४०१)” असे वाचण्यात यावे. 

(3) परिशिष्ट-२ मधील ब-१ येथे मुद्दा क्रमांक १.४ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी - 
“रुग्णता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा एकूण संचित रकमेतील झासनाचे 
अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्‍कम याबाबतचा तपज्ञील संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार 
कार्यालयामार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावा.” 

(8) Form-9 मध्ये “[To be sent four months before the date of retirement to the PAO]” 

ऐवजी > [10 be sent four months before the date of retirement to the Office of the A.G. 

(A.&E.)]” असे वाचण्यात यावे. 

(4) “Form-9” मध्ये stadt “Countersigned by PAO” ऐवजी “Countersigned by Accounts 

Officer” असे वाचण्यात यावे. 

(६) “Form २” मधील शीर्षक पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४ 


“Letter to the A.G. (A. & E.) forwarding the papers for payment of gratuity to a 
Government servant” 
हा शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२०१६३९२२२४०५ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by MAHENDRA VASUDEO SAWANT 
M A H F N D RA DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2980b956e22df31e754bfa741ede3b0ce521766d7 
VA S U D F O OaSa0f519ce680c7720c62c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=0A56D92AE953B5EAA843CB3E24FA77EE18B 
9B8002449C6 1D77EACFC80097E60A, cn=MAHENDRA 
S A WA N T VASUDEO SAWANT 
Date: 2023.11.20 16:40:35 +05'30' 
(महेंद्र सावंत ) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
3) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
8) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
4) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
७ संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मुख्य लेखा परीक्षा, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 
९) उपमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती. 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक. 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
१४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
१५) राज्यपालांचे सचिव. 
१६) मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
१७ सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सवी. 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 


—O 
CO OE De eS. 20000. OE ES oS की 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 
२४ 
२५ 
२६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४ 


२७) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डींग), पोट माळा, 
वांद्रे, मुंबई - ४०० ०५१. 
२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
30) मंत्रालयातील सर्व विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


